श्री.अरूण घोडेकर, विवाह अधिकारी, 
मुंबई उपनगर यांचे निलंबनाबाबत.. 


महाराष्ट्र हासन 
महसूल व वन विभाग 
आदेश क्रमांक : आस्थाप-२०२३/प्र.क्र.५२७/म-१(धोरण) 
दालन क्र.एम-७ ए, पोटमाळा,मादाम कामा रोड,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार) ,मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : २५ ऑक्टोबर,२०२३ 


वाचा:- नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे दि.१९ ऑक्टोबर,२०२३ रोजीचे पत्र 
क्र.का.९/आस्था-१/श्री.घोडेकर/३३३३/२०२३, 
आदेड 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणुक) नियम, १९७९ च्या नियम ३ च्या पोट-नियम (१) च्या खंड (दहा), 
खंड (अकरा) व खंड (सतरा) नुसार शासकीय कर्मचारी यांना विशेषत: दुर्बळ घटकांप्रती प्रतिसादी असुन 
सर्वसामान्य लोकांप्रती सौजन्य sit ads ठेवुन औचित्यपुर्वक आणि नि:पक्षपातीपणे वंचित घटकाशी भेदभाव 
न-करता शासकीय कर्तव्य बजावणे क्रमप्राप्त आहे. 
०२. आणि, ज्याअर्थी, विशेष विवाह अधिनियम, १९५४ च्या कलम १२ नुसार विवाह अधिकारी यांच्या 
कार्यालयात किंवा विवाह नोंदणीकरीता येणाऱ्या पक्षकारांच्या इच्छेप्रमाणे व पध्दतीने कोणत्याही परंतू, विवाह 
अधिकारी यांच्या कार्यालयापासून वाजवी अंतरावर असलेल्या ठिकाणी संबंधित विवाह अधिकारी यांनी संबंधित 
विवाह इच्छुक पक्षकारांचा विवाह संपन्न करणे क्रमप्राप्त आहे. 
०३. आणि, ज्याअर्थी, विवाह इच्छुक पक्षकारांच्या वतीने श्री.रोहित कैळाडानाथ दुबे यांनी तसेच, विवाह इच्छुक 
पक्षकार तथा वर श्री.क्षितीज नायक यांनी देखिल श्री.रोहित दुबे यांचे दुरध्वनीवरून दि.१६ ऑक्टोबर, २०२३ रोजी 
श्रीमती विराली मोदी व श्री.क्षितीज नायक यांचा दि.१६ ऑक्टोबर, २०२३ रोजी विवाह संपन्न करण्याच्या संबधाने 
श्रीमती विराली मोदी या दिव्यांग व्यक्‍ती असल्याचे सांगुन विवाह कार्यालय दुसऱ्या मजल्यावर असल्याने व त्यास 
लिफ्ट ची सुविधा नसल्यामुळे तळमजल्यावर येवून विवाह संपन्न करण्याबाबत विवाह अधिकारी श्री. अरुण घोडेकर 
यांना विनंती केली होती. तथापि, श्री.घोडेकर विवाह अधिकारी यांनी वर व वधू यांचे संगणकावर फोटो व 
अंगठयाचे ठसे घेणे आवश्‍यक असल्याने कार्यालयात दुसऱ्या मजल्यावर येणे आवश्‍यक असल्याचे सांगितले. 
त्यानुसार श्रीम. विराली मोदी यांना त्यांचे नातेवाईक यांनी दुसऱ्या मजल्यावर आणुन श्रीमती विराली मोदी व 
श्री.क्षितीज नायक यांचा विवाह संपन्न केला. 
०४. आणि, ज्याअर्थी, श्रीमती विराली मोदी व श्री.क्षितिज नायक यांचा fears विवाह अधिनियम, १९५४ च्या 
तरतूदीनुसार संपन्न करावयाच्या विवाहाच्या अनुषंगाने शासन नियुक्‍त विवाह अधिकारी श्री.अरुण घोडेकर यांची 
वर्तणुक ही महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणुक) नियम, १९७९ च्या नियम ३ च्या पोट-नियम (१) च्या खंड (दहा), खंड 
(अकरा) व खंड (सतरा) नुसार शासकीय कर्मचारी यांना अ-शोभणीय अशी असल्याने तसेच, विशेष विवाह 
अधिनियम, १९५४ च्या कलम १२ च्या तरतूदीचा भंग करणारी असल्याने श्री.अरुण घोडेकर यांच्या विरुध्द 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या तरतूदीनुसार शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करण्याचे 
योजिले आहे. 
०५. त्याअर्थी, आता, श्री.अरुण घोडेकर, विवाह अधिकारी (मुंबई उपनगर) हे महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व 
अपील) नियम, १९७९ च्या नियम ४ च्या पोट-नियम (१) च्या खंड (अ) च्या तरतूदीनुसार दि.२५ ऑक्टोबर, २०२३ 
(म.नं) पासून आणि ते पुढील आदेश काढले जाईपर्यंत निलंबित राहतील. 


शासन आदेश क्रमांकः आस्थाप-२०२३/प्र.क्र.५२७/म-१ (धोरण) 


०६. त्याअर्थी, आणखी असाही आदेश देण्यात येत आहे की, हा आदेश अंमलात असेल तेवढया कालावधीत 
श्री.अरुण घोडेकर, विवाह अधिकारी (मुंबई उपनगर) यांचे मुख्यालय हे सह जिल्हा निबंधक (वर्ग-१) तथा मुद्रांक 
जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर, जि.चंद्रपूर येथे राहील आणि श्री.अरुण घोडेकर, विवाह अधिकारी (मुंबई उपनगर) यांना 
शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही. 
०७. ज्याअर्थी, निलंबन आदेश अस्तित्वात राहतील त्या कालावधीसाठी श्री.अरुण घोडेकर, विवाह अधिकारी 
(मुंबई उपनगर) यांना, महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून 
काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या नियम ६८ व नियम ६९ अन्वये निर्वाहभत्ता व त्यावरील 
इतर भत्ते सह जिल्हा निबंधक (वर्ग-१) तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर, जि.चंद्रपूर यांच्या कार्यालयामार्फत देय 
राहतील. 
०८. त्याअर्थी, निलंबन कालावधीत श्री.अरुण घोडेकर, विवाह अधिकारी (मुंबई उपनगर) यांना महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या नियम १६ मधील तरतूदीनुसार, कोणतीही खाजगी नोकरी स्वीकारता येणार 
नाही अथवा कोणताही व्यवसाय करता येणार नाही. जर, श्री.अरुण घोडेकर, विवाह अधिकारी (मुंबई उपनगर) 
यांनी खाजगी नोकरी स्वीकारली अथवा काही व्यवसाय केला तर, गैरवर्तणूकीबाबत त्यांना दोषी समजण्यात 
येऊन, त्याप्रमाणे त्यांचेविरुध्द कारवाई करण्यास ते पात्र होतील आणि san परिस्थितीत ते निर्वाहभत्ता मिळण्याचा 
हक्‍क गमावतील. 
०९. सदर आदेशा सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३१०२५१५४८३०९७१९ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by JAWALE PRITAMKUMAR VASANTRAO 
Date: 2023.10.26 12:53:41 +05'30' 


(प्रितमकुमार व. जावळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री.अरुण घोडेकर, 
विवाह अधिकारी (मुंबई उपनगर) 
प्रत माहिती तथा आवऱ्यकत्या उचित कार्यवाहीस्तव अग्रेषित, 
१) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना विनंती करण्यात येते की, सदरील 
आदेश श्री.अरुण घोडेकर, विवाह अधिकारी (मुंबई उपनगर) यांना आजच खास दुतामार्फत किंवा प्रचलित 
असलेल्या तरतूदीनुसार बजावून, त्यांची दिनांकासहीत स्वाक्षरीची पोच तथा प्रत शासनास परत पाठवावी. 
) नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक कार्यालय, कोकण विभाग, ठाणे 
) नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक कार्यालय, मुंबई विभाग, मुंबई 
) सह जिल्हा निबंधक (वर्ग-१) तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर, जि.चंद्रपूर 
५) सह जिल्हा निबंधक (वर्ग-१, मुंबई उपनगर 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर/मुंबई 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर/मुंबई उपनगर 
) निवडनस्ती, कार्यासन म-१(धोरण),मंत्रालय,मुंबई-४०००३२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


